श्री. यु. एस. चव्हाण, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मालवण,जि. सिंधुदूर्ग यांचे निलंबन 
रद्द करुन त्यांना FARA करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१९४/व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- (१) शासन आदेडा क्र.व्यशिअ-२०२१ /प्र.क्र.१४३ /व्यशि-१, दिनांक ०४/०८/२०२१. 
(२) मालवण पोलीस ठाणे, गुन्हा रजि.नं.१५७/२०१८ दि.०१/१२/२०१८ अनुषंगाने 
मा. न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणाबाबतचा निर्णय. 


आदेठा 


ज्याअर्थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मालवण, जि.सिंधुदूर्ग या संस्थेमध्ये आय. एम. सी. ऑफ औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मालवण अंतर्गत हाऊसबोट बांधकामामध्ये झालेल्या अपहाराप्रकरणी मालवण पोलीस ठाणे येथे 
भारतीय दंड विधान संहिता कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७ व ४७१ अन्वये गुन्हा रजि.नंबर १५७/२०१८ दाखल असून, 
सदर अपहाराप्रकरणी श्री. यु. एस. चव्हाण, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मालवण,जि. सिंधुदूर्ग 
यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना दि.२६.०५.२०२१ रोजी २२.१५ वा. अटक झाली होती. त्यानुसार 
सदर प्रकरण न्यायचौकशीच्या अधीन आहे. 


२. आणि ज्याअर्थी, श्री. यु. एस. चव्हाण यांना संदर्भाधीन कार्यालयीन आदेशान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 
व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम-४ पोटनियम १ (क) परंतुकान्वये निलंबित करण्यात आले होते. 


3. त्याअर्थी, आता उपरोक्त संदर्भ क्र. (2) विचारात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
च्या नियम-४ पोटनियम ५ (क) खालील तरतुदीनुसार श्री. यु. एस. चव्हाण यांचे निलंबन रद्द करण्यात येऊन, वरिष्ठ 
न्यायालयात अपील दाखल झाल्यास त्यावरील निर्णयाच्या अधीन राहून शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत 
आहे. पुन:स्थापनेनंतर श्री. चव्हाण यांची पदस्थापना उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खामगाव, जि. बुलढाणा 
या अकार्यकारी पदावर करण्यात येत आहे. 


५. श्री. यु.एस. चव्हाण यांनी सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत उपप्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खामगाव, जि. बुलढाणा या पदावर रुजु व्हावे अन्यथा सदर पदावर वेळेवर रुजू न 
झाल्यास सदरचा कालावधी अकार्यदिन म्हणून गणण्यात येईल. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१०१११५३२०५८४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRADEEP SAHEBRAO 


SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brac) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. यु. एस. चव्हाण, तत्का. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माळवण,जि. सिंधुदूर्ग सध्या निलंबित 
(संचालकांमार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१९४/व्यशि-१ 


प्रत:- माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
(१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशा श्री. चव्हाण यांना देण्यात यावे व त्याची पोच शासनास 
त्वरीत सादर करावी. 

(२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई (संचालकांमार्फत) 
(३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती (संचालकांमार्फत) 
(४) जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, बुलढाणा/सिंधुदूर्ग (संचालकांमार्फत) 
(4) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. (संचालकांमार्फत) 
(६) 
(७) 
(८) 


६) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/पिंधुदूर्ग. 
८) निवड नस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


